राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत राजअमृत 
मल्टीस्टेट को-ऑप. युनियन लि. ता. फुलंब्री 
जि. औरंगाबाद या संघास निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि २०२०/प्र.क्र.१३९/पदुम-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय- विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २० नोव्हेंबर २०२० 


वाचा : १) शासन निर्णय क्रमांकःराकृवि २०१८/प्र.क्र.७०/पदुम ८ दि. ११.०६.२०२० 
२) शासन शुध्दीपत्रक क्र. राकृवि-२०१८/प्र.क्र.७०/पदुम-८, दि.२१.०८.२०२० 
३) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग यांचे दिनांक २८/०८/२०२० रोजीचे 
पत्र 
४) राकृवियो कक्ष,शासन निर्णय क्रमांकःराकृवि ०३१९/प्र.क्र.९०/१४ओ 
दि. ११.०९.२०२० 
प्रस्तावना :- 
शासनाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजनेअंतर्गत राजअमृत मल्टिस्टेट को-ऑप.युनियन लि.ता.फुलंब्री जि.औरंगाबाद या 
संघास नविन २५,००० लिटर क्षमतेचे दुग्धप्रक्रिया प्रकल्प उभारणीच्या रु.३.८८ कोटी इतक्या 
रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता feel se. salad संदर्भ क्र.४ च्या शासन 
निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत राकृवियो कक्षाकडून सदर संघासाठी रु. 
०.२० कोटी इतका राकुवियो हिस्सा प्रथम टप्प्यात उपलब्ध करुन देण्यात आळेला आहे. सदर 
निधी राजअमृत मल्टिस्टेट को.ऑप.युनियन लि. फुलंब्री जि.औरंगाबाद या संघास वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
शासन या निर्णयान्वये राजअमृत मल्टिस्टेट को.ऑप.युनियन लि. फुलंब्री 
जि.औरंगाबाद या संघास राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेला रु ०.२० कोटी 
इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देत आहे. सदर निधी वितरणानंतर राकृवियो 
हिस्स्यापोटीच्या रू. १.९४ कोटीपैकी रु.१.७४ कोटी इतका निधी वितरीत करणे शिल्लक 
राहील. सदर वितरीत करण्यात आलेल्या निधीच्या हिस्स्यापोटीचा ५० टक्के, म्हणजेच रु. 
०.२० कोटी इतका निधी संघ हिस्सा म्हणून दूध संघाने गुंतविणे आवश्‍यक राहील. सदर निधी 
विनियोजनासंदर्भातील अटी व शार्ती यापूर्वीच्या संदर्भ क्र. १ वर मधील शासन निर्णयान्वये 
विहीत केल्याप्रमाणे कायम राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि २०२०/प्र.क्र.१३९/पदुम-८ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०११२०१४४०५१६३०१ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajesh Shaligram Govil 


. 
DI harasht gricul d 
a) e S h ADF Department, 0०५०1८० 00032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=c549410b225 1df8c92783a2da1 7afcacbe7f8fe3a4fd8se 

6fea84433871f11 

3cec7aScf8d124a0d8el Sbfc85a782c01 ef27 
h a | g fa mM (0 V | 89९0०0०40283416562097' Rajesh Shaligram 
2020.11.20 14:42:26 +05'30 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रति, 

१.मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

२.मा. मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

३.मा.मंत्री (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय)/ मा.राज्यमंत्री (पदुम)यांचे खाजगी सचिव 
४.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
५.मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६.प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७.सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग 

८.आयुक्‍्त (कृषि) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९.आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, 

१०.प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद. 

११.विभागीय उपनिबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध), औरंगाबाद. 

१२.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद. 

१३.जिल्हा WAI उप आयुक्‍त, औरंगाबाद 

१४.जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, औरंगाबाद. 

१५.महालेखापाल 9/2, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
१६.अध्यक्ष, राजअमृत मल्टिस्टेट को.ऑप.युनियन लि.फुलंब्री जि.औरंगाबाद 
१७.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


